आर्थिक गुन्हे शाखा गु.नो.क्र.८९/२०१३ मधून 
उदभवणा-या प्रकरणांमध्ये विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 
अँड.श्री. अविनाश आव्हाड यांना व्यावसायिक फी 
मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र.३८७/पोळ-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 
दिनांक : १९ एप्रिल; २०१४ 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी- १०१३/ए.एस.१०२/डी-चौदा, दिनांक 
१.०२.२०१४ 
शासन निर्णय :- आर्थिक गुन्हे शाखा गु.नों.क्र.८९/२०१३ या गुन्हयामधून दाखल होणारे अटकपूर्व 


जामिन अर्ज, रिमांड अर्ज, याचिका व जामिन अर्ज या सर्व प्रकरणांचे कामकाज पहाण्यासाठी अँड.श्री. 


अविनाठ आव्हाड यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक १.०२.२०१४ च्या 


अधिसूचनेन्वये fears सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


२. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री. अविनाश आव्हाड यांना महाराष्ट्र विधी विषयक कामकाज नियमावली 


१९८४ (शासन निर्णय क्र.डीजीपी-२८०६/एमएस-१२९/(४२)/का-१४, दि.१६.०१.२००८) नुसार 


शासकीय विधी अधिका-यांना देण्यात येणा-या दराने फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


३. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उप आयुक्‍त दर्जाहून कमी 


नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोळीस - (००) १०८, राज्य मुख्यालय 


पोलीस (02) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा या 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र.३८७/पोळल-१० 


लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक. निधी विवरणपत्रानुसार 


भागविण्यात येईल 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१००/१४/व्यय-७, दिनांक २४.०३.२०१४ 


अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला अयून त्याचा संकेताक २०१४०४१७१ ५१२३५७५१२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


A Pe k Digitally signed by Ajinkya Vasant 
Bagade 
J I n ya DN: CN = Ajinkya Vasant 
Bagade, C = IN, S= 


V as a n t Maharashtra, O = Government Of 


Maharashtra, OU = Home 


Date: 2014.04.19 16:04:08 
Bagade Date:2 


(अजिंक्य बगाडे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई 

अपर पोलीस आयुक्त, आर्थिक गुन्हे विभाग, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय, मुंबई. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय-७ मंत्रालय, मुंबई. 

FS. ASAT आव्हाड, २७, अली चेम्बर्स, दुसरा मजला, नागिनदास मास्टर रोड, 
फोर्ट, मुंबई-४११ ०३३. 

१०.निवडनस्ती (पोल-१०). 


०८ Av AD -5 


o~ 
~~ 
. 


on 6 ™M 


पृष्ठ 2 पैकी २ 


